पैठण, जि. औरंगाबाद येथील तहसिल 
कार्यालय इमारतीकरिता फर्निचरसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीएळडी - २०२१/प्र.क्र.२७/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुन, २०२१ 


संदर्भ:-१) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाचे क्र. जा.क्र.२०२०/सा.प्र./ 
प्रशासन/ कावि दि. १२/११/२०२०. 
२) शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ 


प्रस्तावना:- 


१. संदर्भाधीन पत्रान्वये पैठण जि.औरंगाबाद येथील तहसिल कार्यालय इमारतीच्या 
WHATS! रु. १३१.६३/- लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. 

२. सदर अंदाजपत्रक उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, पैठण यांनी 
तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,औरंगाबाद यांनी स्वाक्षांकित 
केले असून मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यास तांत्रिक सहमती 
दर्शविली आहे. 

3: सदर अंदाजपत्रक सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 


शासन निर्णय:- 
ता. पैठण जि. औरंगाबाद येथील तहसिल कार्यालय इमारतीकरिता फर्निचरसाठी अंदाजे 
रु. १,३१,६३,९७५/- (एक कोटी एकतीस लक्ष FAS हजार नऊरऱी पंच्याहत्तर हजार रुपये फक्त) 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सोबतच्या सहपत्र -अ* अनुसार खलील अटींच्या अधिन राहून 
शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 
अटी व शर्ती- 
अ) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापुर्वी (फर्निचर संबंधीचे) या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय 
वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता 
विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 
(ब) काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या माळकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके मंजूर 
करूनच काम हाती घ्यावे. 
(ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क्र.,१ 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२१/प्र.क्र.२७/ई-८ 


(इ) प्रस्तावातील खरेदीशी संबधित बाबींकरिता ई-निवीदा प्रणालीचा अवलंब करून 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या झासन निर्णयाद्वारे निर्गमीत 
सूचना विचारात घ्यावात. 

(फ) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही व्हावी. 


२. सदर फर्निचरसाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८, ४०५९ -सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा प्रशासन 
(योजनांतर्गत) ५३, मोठी बांधकामे (०७) (०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९), (०७) (०२) आस्थापना 
खर्च (४०५९ ०८०५), (०७) (03) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च yous ०८१४)” या उद्दीष्टाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय मान्यता वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.--३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ नियम 
क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/इमा-३, दि.१२/११/२०२० च्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७०९१२२७३१४६१९ असा आहे. 
सदर TRA निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Dr.SHWETA 
SAWDEKAR 88. द्व 
(डॉ.श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 
) तहसिलदार,पैठण, जि. औरंगाबाद. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - २,मुंबई. 
) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


o~ 
a 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा - औरंगाबाद. 

उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३/ अर्थ-२) मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९/अर्थ-१२),मंत्रालय,मुंबई 

१०) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, -३२ 

११)निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


xn 


S 


(2 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२१/प्र.क्र.२७/ई-८ 


Name of Work:- 


PROVIDING FURNITURE AND SEATING ARRANGEMENT WITH INTERIOR 


DECORATION, ACOUSTIC SYSTEM FOR MEETING HALL & IN MAIN ADMINISTRATIVE BUILDING FOR 
TAHSIL PAITHAN; Tq. PAITHAN, DIST.AURANGABAD. 


(aca! No. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
Component Total 
f ESSENTIAL ITEMS 9999222 
a)Building Proper 
Built up area 1047.49 Sq. Mt. As per estimate Sub Total (a) 9999222 
b)Fuel Gas Pipeline Rs = | 
c)Biodigester i | 
d)Rain/Roof Water Harvesting 650.00 per Sq.m fs 50] 
e)Solar Roof Top | i 
f)Ramp for Handicaps | i 
g)Furniture | = 7 दी] 
Sub Total 1 (b+c+d+e+f+g) | i 
2 Water Supply and sanitary Works 5% of a | i 
Sub Total (2) शिक 
3 Electrification 
internal 5% of a 499961.1 
external 6% of a 599953.32 
Sub Total (3) 1099914.42 
4 Fire Fighting 4% of a [ee = 0) 
Sub Total (4) | i 
Sub Total (A)= (a)+(1)+(2)+(3)+(4) 11099136.42 
(B) Miscellaneous Items 
i)Compound wall and Gate As per estimate sy: 
ii)Internal Roads CC and CC drain As per estimate et | 
iii)Land development ae: 
iv)Parking 200 Sq.m 3500 per Sq.m fe #30 
v)Retaining wall f= a0] 
vi)Land Scaping Lie — AO 
vii)Soil investigation and detailed शिक 
land survey 
viii)C.D.Work fa 380 
ix)Dismantling of Existing Building f= =30| 
Sub Total (B) | i 
(C) Optional Items 
1.Underground water tank for R/W 5% of a शिक 
harvesting (cum) 
2.Water main, storage, borewell शिक. 
and pumphouse etc. 
3.Air conditioning | i 
4.Lift a: 
5.External toilets | i 
6.AB rooms, area lighting, pumps, Ls 
generators. 
7.CCTV a) 
Sub Total (C) ley wn wes . Oe 
Sub Total P = (A)+(B)+(C) 11099136.42 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२१/प्र.क्र.२७/ई-८ 


| (dD) | PROVISIONS 

1)Contingencies 4% of a 10.04 ee 399968.88 
2)Green Building 5% of a 0.05 शिका 
3)GST 12% of p 0.12 1331896.37 
4)Price Escalation 10% of p 0.1 | i 
5)0.5 % labour insurance 0.5% of p 0.005 55495.6821 
6)architectural Consultancy 40.2 of p 0.025 277478.4105 

Sub Total (D) 2064839.343 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) =(A)+(B)+(C)+(D) 


13163975.76 


Say Rs. 131.63 Lakhs 


Rs. 13163976 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


